सन 2020-29 पासून पूर्व व्यावसायिक 
अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था व अधिकच्या 
तुकडयांना कायमस्वरुपी विनाअनुदानित 
तत्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः : व्हीओसी-२०२१/प्र.क्र.३४/कौशल्य-२, 
दुसरा मजला, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ मे, २०२१. 


संदर्भ: १) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्रमांक: व्हीओसी- 
२०१७/प्र.क्र.१५७ व्यशि-४, दिनांक ११ सप्टेंबर,२०२०. 
2) Hed विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्रमांक: 
व्हिओसी - २०२१/प्र.क्र.३४/कौडाल्य-२, दिनांक १० मार्च, २०२१. 
३) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय,मुंबई यांचे पत्र 
क्र.०८/व्हिओसी मान्यता/२०२१/२६, दि.२० एप्रिल,२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक : 


सन २०२०-२१ पासून पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम व +2 स्तरावरील द्विलक्षी 
व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या नविन संस्था व अधिकच्या तुकडयांना कायमस्वरुपी 
विनाअनुदानित तत्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता संदर्भ H.9 येथील 
दि.११ सप्टेंबर,२०२० रोजीच्या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली. 


तसेच सन २०२०-२१ पासून पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था व 
अधिकच्या तुकड्यांना कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास संदर्भ क्र.२ येथील दि.१० मार्च,२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली. 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाकडून शासनास प्रस्ताव सादर 
करण्यापूर्वी ॥1.0/७.9०५.॥ या संकेतस्थळावर निर्माण झालेल्या अडचणीमुळे खाळील 
नमूद केलेल्या संस्थाना संदर्भाधीन दोन्ही शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली. 
तरी संदर्भ क्र.२ येथील दि.१० मार्च, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील प्रपत्र “अ 
मधील खालील संस्थाची नावे वगळण्यात येत आहेत. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः व्हीओसी-२०२१/प्र.क्र.३४/कौशल्य-२ 


अ.क्र. शासन निर्णय । ऑनलाईन संस्थेचे नाव अभ्यासक्रमांचा । मागणी 
प्रपत्र अ | नोंदणी क्रमांक प्रकार केलेल्या 
मधील अ.क्र अभ्याक्रमाचे 
नाव 
| ४ 27२85१७५७७ | विद्याप्रतिष्ठाण बारामती । पूर्व व्यावसायिक | इलेक्ट्रोनिक्स 
द्वारा संचलित विद्या | अभ्यासक्रम टेक्नॉंलॉजी 
प्रतिष्ठाण माध्यमिक शाळा, (/४) 
बारामती जळोची 
एम.आय.डी.सी. बारामती 
२ 4 PPSogggoT  श्री.साई विकास संस्था | पूर्व व्यावसायिक | मल्टी स्किल 
मेतगुताड द्वारा संचलित | अभ्यासक्रम फॉडेडन कोर्स 
चेतन दत्ताजी गायकवाड (v9) 
विद्यालय,मेतगुताड 
ता.महाबळेश्वर जि.सातारा 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =6www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा सांकेताक क्र. २०२१०५२८१६११०९७६०३ 
असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dr Suvarna Siddharth Kharat 
Sh 


Dr Suvarna eee 
(63f448b2db4109f1aa98 
da5f3b78841f6bc40a437b, =Dr Suvarna 
Siddharth Kharat 


Date: 2021.05.28 16:20:41 +05'30' 


(डॉ. सुवर्णा खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत -: 

qT. Fa lated विकास,रोजगार व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२.मा. राज्यमंत्री, कौडल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३.मा. अपर मुख्य सचिव ,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक , मंत्रालय, 
मुंबई. 

४. मा.अपर मुख्य सचिव ,कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय 

सहायक , मंत्रालय, मुंबई 

५.संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक, (शाळेय शिक्षण विभाग), (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 

संचालनालयामार्फत) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः व्हीओसी-२०२१/प्र.क्र.३४/कौशल्य-२ 


७. सहसंचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक 
कार्यालय,मुंबई/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/ अमरावती/नागपूर (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयामार्फत) 

८. संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, ( व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयामार्फत 

९. संबंधित अशासकीय संस्था (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 

१०. निवड नस्ती. (कौडल्य-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


